राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना सन 
२०२१-२२ मध्ये राबविण्यासाठी रू. ११२.५० 
कोटीच्या कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देणे व उर्वरीत रु.२२.५० कोटी निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०५२१/ प्र.क्र.९५/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-कृयांयो-०८१८/प्र.क्र.२३१/१४अ, 
दि.१२ सप्टेंबर, २०१८. 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-कृयांयो-१०२१/प्र.क्र.१७९/१४अ, 
दि.२६ ऑक्टोबर, २०२१. 

३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-कृयांयो-०५२१/प्र.क्र.९५/१४अ, 
दि.२४ नोव्हेंबर, २०२१ 

४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-कृयांयो-०५२१/प्र.क्र.९५/१४अे, 
दि.०८ मार्च, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण 
योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि 
यांत्रिकीकरण उप अभियानातील घटक क्रमांक-३, वैयक्तिक लाभार्थी sant कृषि औजारे/यंत्र 
खरेदीसाठी अनुदान देणे व घटक क्रमांक -४, कृषि औजारे/यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची 
अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण 
उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावयाची आहे.या योजनेकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णय 
क्र. २ अन्वये रु. ९० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र. ३ व ४ अन्वये अनुक्रमे रू. ७५ कोटी व रू. १५ कोटी असा एकूण रू. ९० कोटी निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेकरिता सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत 
रू.११२.५० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची व उर्वरीत रू. २२.५० 
कोटी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 
१. सन २०२१-२२ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रू.११२.५० लक्ष (रु. एकऱी बारा कोटी पन्नास लाख फक्‍त) रक्कमेच्या कार्यक्रमास 
या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०५२१/ प्र.क्र.९५/१४-ओ 


२. सन २०२१-२२ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रू.२२.५० कोटी (रुपये बावीस कोटी पन्नास लाख फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरित करण्यात येत असून सदर वितरीत निधी सन 
२०२१-२२ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा : 

मागणी क्रमांक: डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन, 

११३- कृषि अभियांत्रिकी 

(००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना, 
(२४०१५९१३) 33 अर्थसहाय्य. 

३. या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांच्या निवड महा डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व अनुदानाची 
रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी. 

४. सदर वितरित रू. २२.५० कोटी निधी कोषगारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प 
भू-धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि 
इतर शोतकऱ्यासाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे 
अनुदान देण्यात यावे. 

६. इतर बाबींबाबत योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन 
निर्णयामधीळ अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाने त्यांचा अनौ. सं. क्र. 
१२३/व्यय-१,दि. ३१ मार्च, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/89॥0॥॥9.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१११२०२९०२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT C 


ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०५२१/ प्र.क्र.९५/१४-ओ 


३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. मुंबई, 

४. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 

५. अ.मु.स.(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

८. संचालक (स्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. विभागीय कृषि सह संचाळक (सवी, 

१०.प्रधान महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
११.प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

१३.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई, 

१४.वित्त विभाग ( व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई, 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


